भारतीय हातमाग तंत्रविज्ञान संस्था 
(आय.आय.एच.टी.) बरगढ ओडीसा व 
भारतीय हातमाग तंत्रविज्ञान संस्था 
वेंकटगिरी, आंध्रप्रदेश येथील हातमाग 
तंत्रविज्ञान संस्थेतील प्रशिक्षणार्थींना 
वाढीव दराने विद्यावेतन मंजूर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : हातमाग-२०२३/प्र.क्र.१५/टेक्स-३ 
नवीन प्रशासन भवन, १४ वा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक हातमाग- 2093/ 
प्र.क्र.१३९/टेक्स-३, दिनांक-११ एप्रिळ, २०१४. 
2) केंद्र शासनाचे पत्र क्रमांक 22/4/2024-DCHL/Estt.ll दिनांक २४ ऑगस्ट, २०२१. 
3) वस्त्रो्योग आयुक्तालयाचे पत्र क्र. जा.क्र./कार्या-५(१/ब-१८६(१/७१८/२०२३, 
दिनांक ७ फेब्रुवारी, २०२३. 


प्रस्तावना:- 


भारतीय हातमाग तंत्रविज्ञान संस्था (आय. आय. एच. टी.) बरगढ ओडीसा व भारतीय हातमाग 
तंत्रविज्ञान संस्था (आय. आय. एच. टी.) वेंकटगिरी, आंध्रप्रदेश येथील तीन वर्षीय हातमाग तंत्रविज्ञान 
अभ्यासिकाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यातुन अनुक्रमे १४ व २ प्रशिक्षणार्थी पाठविण्यात येतात. सदर 
प्रशिक्षणार्थीना देण्यात येणा-या विद्यावेतनाच्या रकमेपैकी ५०% रकमेची प्रतिपुर्ती संबंधित संस्थेस 
राज्य शासनाकडुन करण्यात येते. वाचा क्र. २ येथील दिनांक २४ ऑगस्ट, २०२१ च्या पत्रान्वये केंद्र 
शासनाने विद्यावेतनात वाढ केलेली आहे. त्यास अनुसरुन वस्त्रोद्योग आयुक्‍ताळलयाने वाचा क्र. 3 
येथील दिनांक ७ फेब्रुवारी, २०२३ च्या पत्रान्वये सदर विद्यावेतनाच्या दरात खालीलप्रमाणे वाढ 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 


वर्ष जूने दर वाढीव दर राज्यशासनाचा ५०% 
हिस्सा 
प्रथम वर्ष रु. १०००/- | रु. २५००/-प्रती प्रशिक्षणार्थी रु. १२५०/- प्रती 
दरमहा दरमहा प्रशिक्षणार्थी दरमहा 


झासन निर्णय क्रमांकः हातमाग-२०२३/प्र.क्र.१५/टेक्स-२३ 


द्वितीय वर्ष | रु. ११००/- | रु.२५००/- प्रती प्रशिक्षणार्थी | रु. १२५०/- प्रती 
दरमहा दरमहा प्रशिक्षणार्थी दरमहा 

तृतीय वर्ष | रु. १२००/- | रु.२५००/- प्रती प्रशिक्षणार्थी | रु. १२५०/- प्रती 
दरमहा दरमहा प्रशिक्षणार्थी दरमहा 


केंद्र शासनाने विद्यावेतनात वाढ केल्यामुळे प्रथम वर्षी रुपये ७५०/-, द्वितीय वर्षी रु. 
७००/- व तृतीय वर्षात रु. ६५०/- इतकी राज्य शासनाच्या हिइऱ्यात वाढ करण्यात आलेली आहे. 


वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या प्रस्तावास अनुसरुन हातमाग तंत्रविज्ञान संस्था आय. आय. 
एच. टी. बरगढ ओडीसा व आय. आय. एच. टी. वेंकटगिरी, आंध्रप्रदेश येथे राज्यातून पाठविण्यात 
येणा-या एकुण १६ प्रशिक्षणार्थीना वाढीव विद्यावेतन मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय:- 


प्रस्तावनेतील माहिती विचारात घेता हातमाग तंत्रविज्ञान संस्था आय. आय. एच. टी. 
बरगढ ओडीसा व आय. आय. एच. टी. व वेंकटगिरी, आंध्रप्रदेश येथील प्रशिक्षणार्थीना दरमहा 
देण्यात येत असलेल्या विद्यावेतनात सन २०२१-२२ पासून खालीलप्रमाणे वाढ करण्याच्या 
प्रस्तावास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


वर्ष विद्यावेतनाचे सुधारित दर राज्यशासनाचा हिस्सा 
प्रथम वर्ष | रु. २५००/-प्रती प्रशिक्षणार्थी दरमहा । रु. १२५०/- प्रती प्रशिक्षणार्थी दरमहा 
द्वितीय वर्षे | रु.२५००/- प्रती प्रशिक्षणार्थी दरमहा । रु. १२५०/- प्रती प्रशिक्षणार्थी दरमहा 
तृतीय वर्षे | रु.२५००/- प्रती प्रशिक्षणार्थी दरमहा । रु. १२५०/- प्रती प्रशिक्षणार्थी दरमहा 


३. आयुक्त, TANT SYA OA, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी सदर योजनेसाठी होणारा 
वाढीव खर्च खालील मंजूर केलेल्या लेखाशिर्षाखालील खर्ची टाकावा. 
“ मागणी क्र. व्ही-२, 


(09) (०४) वस्रोद्योग आयुक्तालय, (अनिवार्य) 


बाब क्र. ३४, शिष्यवृत्त्या व विद्यावेतने, 
लेखाशिर्ष २४२५००५८” 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः हातमाग-२०२३/प्र.क्र.१५/टेक्स-२३ 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ४०१/२०२३/व्यय-२, 
दिनांक २६.०७.२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८२८१४३६३६१८०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 
ANJUM BANOO | Siticarssbenarencrstrinn area 


OPERATIVE MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c6a880084 1f0173430c13770d9d86bc1 6cf387b0 


50d3c5c9ebcedbbd3dcf07f3, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=D0F333CC391EF2D7D49DC6FD87E92EB93 
03FC9A19FD00938A0D8AE79AD2EB1F7, cn=ANJUM. 


PATHAN 111 
(अंजुम र. पठाण) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) आयुक्त, TANT SYA, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२) उप आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर. 
३) सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. 
४ सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 
५) सर्व प्रादेशिक उप संचालक, वस्त्रोद्योग, मुंबई/नागपूर/सोलापूर/औरंगाबाद. 
) 
) 
) 
) 


६) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या., नागपूर. 
७ अध्यक्ष, विदर्भ विणकर केंद्रीय सहकारी संस्था, नागपूर. 
८) अध्यक्ष, पश्चिम महाराष्ट्र हातमाग विणकर केंद्रीय सहकारी मंडळ, सोलापूर. 
९) महालेखापाल १ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा),मुंबई. 
१०) महालेखापाल २ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), नागपूर. 
११) अधिदान व लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१२) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३) वस्त्रोद्योग आयुक्‍त, भारत सरकार, मुंबई. 
१४) विकास आयुक्‍त (हातमाग), वस्त्रोद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
) 
) 
) 


१५) वित्त विभाग, व्यय-२, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१६) कक्ष अधिकारी, १७-स, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१७) निवड नस्ती ( टेक्स-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


